कामगार आयुक्त,मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 
सरकारी कामगार अधिकारी, गट-ब यांच्या 
fers कारणास्तव बदलीतील अंशत: 
बदलाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.१४९/कामगार-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०३ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा- 
१) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
२) झासन निर्णय क्र.बदली-२०१४/प्र.क्र.३९५/कामगार-८, दि.२६.०२.२०१५ 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.२०/कार्या.१२, 
दि.२९.०७.२०२१ 
४) शासन निर्णय क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.१४९/कामगार-८, दि.३०.०८.२०२१ 


शासन निर्णय- 

कामगार आयुक्त, यांच्या आस्थापनेवरील सरकारी कामगार अधिकारी, गट-ब संवर्गातील उपरोक्त 
अ.क्र ४ येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या विशोष कारणास्तव बदलीमध्ये खालीलप्रमाणे अंशत: 
बदल करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिका-यांचे नाव सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदली नंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 


शि : श्री. गो.वा. पाटील रायगड कामगार उप आयुक्त यांचे कार्यालय, 
पालघर येथील रिक्‍त पदी 


२. श्री. गो.वा. पाटील, सरकारी कामगार अधिकारी यांना सदर आदेशान्वये कार्यमुक्त करण्यात येत असून 
त्यांनी तातडीने बदलीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. 

३. "महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५" मधील कलम ४(५) व कलम ६ मधील तरतूदीन्वये सक्षम 
प्राधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन सदर बदली करण्यात येत आहे. 

४. उपरोक्त अक्र.४ येथील नमूद शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.१० अनुसार त्यांना नियमानुसार 
उपरोक्त नमूद अधिका-यानी अनुज्ञेय असलेल्या पदग्रहण अवधीमध्ये बदलीच्या ठिकाणी रुजु व्हावे. 
अन्यथा या पदग्रहण अवधीच्या पदावर रुजु न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा 
अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.१४९/कामगार-८ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०३१४५४२६९६१० असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढे 7 Digitally signed by Shital Sachin Nikam 
S h t | S h DN: c=IN, o=G of Maharashtra, ou=Industries Energy And 
7 | ठे a Cc 7 | al Labour Depart ICode=400032 arashtra, 
25.4.20=7d9d5c65edb02f3¢822b7e627f4b7e58cce4f7d20473312454a3 
क Ofc1555: a 
serialNumber=e5aed 1 babbSe5cb9e94fccd3e2195cea285127ca7652¢37 
N | ka mM 4c84e62e389d29269, cn=Shital Sachin Nikam 


Date: 2021.09.03 14:55:04 +05'30' 


(शितल स. निकम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 

मा. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
कामगार आयुक्त, कामगार भवन,ई-ब्लॉक, सी-२०,वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पुर्व), मुंबई 
अपर कामगार आयुक्‍त, कोकण विभाग, मुंबई 


. कामगार उप आयुक्त (प्रशासन), मुंबई 

. कामगार उप आयुक्त, रायगड/पालघर 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई 
९. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड/पालघर 


१०.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
११.संबंधित अधिकारी 
१२.निवडनस्ती/कामगार-८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


